राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील 
(गट-अ व ब) संवर्गातील पदावर 
पदोन्नतीसाठी निवडसूची तयार 
करण्यासाठी विभागीय समितीची 
पुनर्रचना करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : इएसटी-२७१४/प्र.क्र.२६३/राउशु-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक :- १६ जुले, २०१६. 


वाचा :- 
१) शासन निर्णय, गृह विभाग, क्रमांक इएसटी-२७१४/प्र.क्र.२६३/राउशु-१, दिनांक ३.१२.२०१५. 
२) शासन आदेशा, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. उसब-१२१६/प्र.क्र.६/का.१४, दि.२३.०५.२०१६. 


शासन निर्णय : - 


राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील गट-अ व गट- ब संवर्गातील पदावरील 
पदोन्नतीसाठी निवडसूची तयार करण्यासाठी उपरोक्‍त नमूद दिनांक ३.१२.२०१५ च्या शासन 
निर्णयान्वये विभागीय पदोन्नती समिती गठित करण्यात आली आहे. या समितीमध्ये मागास 
प्रवर्गाचे प्रतिनिधी म्हणून सदस्य असलेल्या श्रीमती चारुशीला तांबेकर, सह सचिव, गृह विभाग 
यांची संदर्भाधीन दि. २३.०५.२०१६ च्या आदेशान्वये गृह विभागातून नियोजन विभागात बदली 
करण्यात आली आहे. त्यामुळे या समितीमध्ये मागासवर्ग प्रवर्गाचे प्रतिनिधी म्हणून श्रीमती 
तांबेकर यांच्याऐवजी श्री. ज. ल. पावरा, उपसचिव, गृह विभाग यांची नियुक्‍ती करण्यात येत 
आहे. सबब सदर समितीची रचना आता खालीलप्रमाणे असेल. 


१) प्रधान सचिव, राज्य उत्पादन शुल्क, गृह विभाग :  झध्यक्ष 

२) AGH, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई  : सदस्य 

३) सह सचिव (राउशु), गृह विभाग : सदस्यसचिव 
) 


४) श्री. ज. ल. पावरा, उपसचिव, गृह विभाग : सदस्य (मागास प्रवर्गाचे प्रतिनिधी) 


शासन निर्णय क्रमांकः इएसटी-२७१४/प्र.क्र.२६३/राउशु-१ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०१६०७१६११०९४११३२९ 
असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने 


Digitally signed by Dilip J Shedmekhe 
eV DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Section Officer, postalCode=400032, 
D | | | p J st=Maharashtra, 
2.5.4.20=5c22eb48b36977859e2ada92f03459 
8ccObc8511f0527da968636a6b9d9e1 OF, 
S h d kh serialNumber=5603a72ffdb 1 ef7b928b7c0a64 
7} eC mM eC 7 eC 1bd1c8ef4b36aa6a8fd21a86271888a24f9803, 
cn=Dilip J Shedmekhe 
Date: 2016.07.16 11:15:48 +05'30' 


(दि. ज. शोडमेखे) 
कक्ष अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१) आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२) प्रधान सचिव Area) यांचे वरीष्ठ स्वीय सहायक, नवीन मंत्रालय, जी. टी. 
हॉस्पिटल, मुंबई 
) श्री. ज. ल. पावरा, उपसचिव, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
) सह सचिव (राउशु), मंत्रालय, मुंबई 
५) सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 


आस्थापना-२, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
निवड नस्ती (राउशु-१). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


